समग्र शिक्षा, स्टार्स, पी. एम. श्री. व पी. एम. 
जनमन या योजना, तसेच डायट सेंटर 
ऑफ एक्सलंन्स या उपक्रमांच्या ई-निविदा 
प्रसिद्धीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र २०२४/ प्र.क्र. १००/ एसडी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट २०२४. 


वाचा:- 
१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शा. नि. क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२ भाग ॥ /उद्योग -४, 
दि.०१.१२.२०१६ 
२) राज्य प्रकल्प संचालक समग्र शिक्षा यांचे क्र. मप्राशिप/सशि/सह संचाळक/२०२४-२५ /२१८१ 
दि.३०.७.२०२४. 


३) शासन पत्र, समक्रमांक दि. १३.८.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेद्वारे समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा, स्टार्स, पी. एम. जनमन या योजना 
आणि डायट सेंटर ऑफ एक्सलंन्स या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी मागील काही वर्षांपासून करण्यात येत 
आहे. या सर्व प्रकल्पांतर्गत सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये हाती घ्यावयाची विविध उपक्रमांना 
मान्यता माहे जानेवारी, २०२४ ते माहे मार्च, २०२४ या दरम्यान प्राप्त झाली असून आहे. या प्रकल्पांमध्ये 
काही उपक्रम हे विद्यार्थी व शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबतचे असून काही उपक्रम हे बांधकामाशी संबधित 
आहेत. या उपक्रमाची प्रभावी अंमळबजावणी करण्याकरिता निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या संस्थेस या 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेतील मुख्य भाग हा 
निविदा कालावधी असून उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाद्वारे निश्चित केलेल्या खरेदी धोरणानुसार किमान 
निविदा कालावधी २१ दिवस निश्चित करण्यात आळा असून सदर कालावधी सर्व निविदा प्रक्रियासाठी 
बंधनकारक आहे. सन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीकरिता निर्गमित केलेल्या निवडणूक आदर्ठा 
आचारसंहितेमुळे या कामांना वेळे अभावी अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, (समग्र 
शिक्षा) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागामार्फत निश्चित केलेल्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्य नियमावळीमधील निविदा कालावधी शालेय 
शिक्षण विभागासाठी २१ दिवसा ऐवजी १५ दिवस करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र २०२४/ प्र.क्र. 100/ एसडी-१ 


२. याबाबत दि. ०७.०८.२०२४ रोजी मा. मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये झालेल्य़ा चर्चेनुसार 
मा.मंत्रीमंडळाने दिलेल्या निदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या ई निविदा प्रसिद्धीच्या कालावधीसंदर्भात 
खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय:- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत निश्चित केलेल्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्य 
नियमावलीमधीळ दि. ०१.१२.२०१६ मधील निविदा कालावधी “एक विशेष बाब” म्हणून महाराष्ट्र प्राथमिक 
शिक्षण परिषदेद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या समग्र शिक्षा, स्टार्स, पी. एम. जनमन या योजना 
आणि डायट सेंटर ऑफ एक्सलंन्स या योजनांकरिता २१ दिवसा ऐवजी १५ दिवस करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि. ०७.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेले frear व 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८/२४/उ. ४, दि. ०९.०८.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१८२९५५६२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3246a8286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f097 
ab07142d65ea9b2b15, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DHUMAL Sl arson ces RAND CANON OCA, 
(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
3. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र २०२४/ प्र.क्र. 100/ एसडी-१ 


मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 
अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१३. आयुक्‍त, महानगरपालिका, सर्व. 

१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

२०.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), सर्व जिल्हा परिषद. 

२१. मुख्याधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद, सर्व. 

२२. सर्व वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण विभाग). 

२३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२४. निवडनस्ती (एसडी-१). 


eo ne GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


